संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अंतर्गत 
वर्ग ३ व वर्ग ४ काल्पनिक पदे निर्माण करुन 
बाह्य यंत्रणेमार्फत भरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण ११११/प्र.क्र.१०२/१९/व्यशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक : ०३ जून, २०२१ 


) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.पदनि २०१०/८४/१०/विसू १, दिनांक २७.०९.२०१० 
) शासन परिपत्रक क्र.पदनि २०१३/प्र.क्र.११/१३/विसू-१, दिनांक ०२.०२.२०१३ 
) शासन परिपत्रक क्र.पदनि २०१३/प्र.क्र.११२/१३/विसू-१, दिनांक ०२.१२.२०१३ 

४) शासन परिपत्रक क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.२९/१६/विसू-१, दिनांक ०२.०८.२०१६ 
) 
) 


शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.२४/२०/आ.पु.क., दिनांक 30.08.2020 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांचे क्र.२/आस्था-४/(६३/१८)/बाह्य यंत्रणा/ २०१९/ 
८४४, दिनांक २७.०६.२०१९ व दिनांक १२.११.२०२० 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र.६ अन्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
अधिपत्याखालील वर्ग-३ व वर्ग-४ ची काल्पनिक पदे निर्माण करुन सदर पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत 
भरण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. प्रशासनावरील खर्च 
आटोक्यात ठेवून विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने, TET असेल तेथे पदनिर्मिती न 
करता सदर पदाची कामे बाहय यंत्रणेदवारे करून घेण्यात यावीत अज्ञा सूचना वित्त विभागाच्या 
संदर्भाकीत क्रं. १ येथील दि. २७.०९.२०१० च्या परीपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक 
सूचना विचारात घेवून व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामध्ये वर्ग-३ व वर्ग-४ या संवर्गातील 
५० पदे काल्पनिक पदे निर्माण करण्याकरीता उच्चाधिकार समिती यांच्याकडे प्रस्ताव ठेवण्यात आला. 
त्यानुसार समितीने पुढीलप्रमाणे ५० काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार 
या झासन निर्णयादवारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
मुख्यालय कार्यालय एकूण 
१) | लिपिक-टंकलेखक ४ ३६ ४० 
२) | वाहन चालक २ ३ 4 
3) | शिपाई ४ a ae 4 
एकूण Fg ० 1 BO Yo 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ११११/प्र.क्र.१०२/१९/व्यशि-४ 


३. सदर पदे संदर्भ क्र.१ ते ५ या मध्ये नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करुन भरण्यात यावी. 


४. उपरोक्‍त पदांवर येणारा “खर्च मागणी H.ZA-02, २२३०-कामगार व सेवायोजन, (०२) 
कारागिरांचे तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण, (०२)(०१) कारागिरांचे तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण 
(अनिवायी, २२३० ए ०३१, कंत्राटी सेवा (१०” या उद्दिष्टाखाळी, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील 
मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रं. ४१०/का-१२, दि.२१.०५.२१ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०३१६३९३८३३०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vinod Sheshrao ® 
Bondre 


(विनोद बोंदरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. सर्व सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय 

९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१०.महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

११.निवडनस्ती (व्यशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


